वित्तीय मान्यते बाबत. 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात, लेखाशिर्ष 
२४०१ ०१६३ खालील ३१-सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्त) करीता मंजूर अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीच्या ९०% चे मर्यादेत तरतुदी वितरीत 
करण्यास मान्यता बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्व्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.आकृवि-३९१८/प्र.क्र.११६/१५-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय(विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२७ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५)/२-अ, दि.०६ एप्रिल, २०१८. 
3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, सम क्रमांक, दिनांक २३ एप्रिल, २०१८. 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम. विभाग, सम क्रमांक , दिनांक २०/१०/२०१८. 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५/०१/२०१९. 


शासन निर्णय :- 
कृषि विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या, लेखाशिर्ष २४०१ ०१६३ (योजनेत्तर) 

योजनेतील जिल्हा परषिदांना आस्थापना अनुदाने, खालील बाब, ३१-वेतनेतर सहायक (अनुदाने) सन २०१८- 
१९ करीता मंजूर (रू.२७५.५१ लाख) अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ७०% चे मर्यादेत तरतूदी वितरीत करण्यास 
संदर्भाधीन दिनांक २०/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. उपरोक्त नमुद लेखाशिर्ष २४०१ ०१६३, (योजनेत्तर) योजनेतील जिल्हा परषिदांना आस्थापना 
अनुदाने, या खालील बाब, ३१-वेतनेतर सहायक (अनुदाने) सन २०१८-१९ करीता मंजूर अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीच्या (रू.२७५.५१ लाख) ९०% चे मर्यादेत तरतुद रूपये रू.२४७,९५,९००/- लाख (रूपये दोनशे 
सत्येचाळीस लाख TAA हजार नवशे wad) तरतुद वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे वित्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी मंजूर प्रयोजनासाठीच खर्च करण्यात येईल, याची सर्वतोपरी दक्षता 
घेण्यात यावी. 
३. UT Mea होणारा खर्च सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर केलेल्या अनुदानातून खालील 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१, पिकसंवर्धन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम 

१२३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र योजना) 

कोषागारातून देय. 

(००) (०७) जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने 

(अनिवार्य) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२४०१ ०१६३) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-३९१८/प्र.क्र.११६/१५-ओ 


४. हे आदेडा, वित्त विभागाचे परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ मधील 
तरतुदीच्या अधिन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
५. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२२७१६२६४०९६०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Amol Nilakanth 5001311 


bs DN: c=IN, ०७०५ 1t Of Maharasht Ag Animal 
mM (0 | a a Nn h Husbandry dairy and Fisheries Department, postalCode=400032, 
st=Ma 


2.5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c47 5fb0de5b35a79c1 cf6% 


588f212b260 
INumber=bb4888cebbf4b7a6440c6531a52925e3c8140b1c28df723 
d8f006d11bc169a08, ‘Amol Nilakanth Sakhark. 


te: 2019.02.27 16:28:47 +05'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसुल) 

३) सर्व, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (द्वारा आयुक्त , (कृषि) कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

सर्व, विभागीय कृषि सह संचालक 

सर्व ,जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (द्वारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 

सर्व, जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
सर्व , कृषि विकास अधिकारी, (द्वारा आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
सर्व, उप विभागीय कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
qo) सर्व, तालुका कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२) कार्यासन (2-3) कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


